आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ साठी योजनांचे मूल्यमापन, 
संनियंत्य व उपयोगिता तपासणे 
योजनेसाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 
(मुख्य लेखाशीर्ष -२२२५एफ२८१) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२ /कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: - २० मार्च, २०२४. 


वाचा :- 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, 
दि.१२.०४.२०२३, दि.८.१२.२०२३, दि.५.०२.२०२४ व दि.४.०३.२०२४. 

२) शा.नि.आ.वि.वि.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/का-६ दि.२४.०३.२०२३,दि.८.११.२०२३. 

३) आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांचे पत्र क्र.शाआशा- 
२०२३/प्र.क्र.०९/का ६(४)१७२१, दि.११.०३.२०२४. 

४) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र. File No.:MTD-34021/46/2024-DESK 134- 
Tribal Development (लेपअ -२०२२/प्र.क्र.१४८/का-१३). 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांना भेट देऊन 
तुलनात्मक अभ्यास करुन आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचा कल रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना 
सुचविण्यासाठी दि.२२.०२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये टाटा इन्स्टिटयूट ऑफ सोशल सायन्स (TISS) या 
संस्थेची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


त्यास अनुसरुन अभ्यास गटाचे मानधन, प्रवास खर्च व कार्यालयीन खर्च याकरीता टाटा 
इन्स्टिटयूट ऑफ सोशल सायन्स (TISS), मुंबई यांनी मागणी केल्यानुसार पहिल्या हप्त्याकरीता म्हणून 
रु.३.०० लाख इतका निधी संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि२४.०३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात आला आहे. तसेच या प्रयोजनार्थ दुसऱया हप्त्यासाठी रु.६.२६१११ लाख इतका निधी 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.८.११.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
नाशिक यांना वितरीत करण्यात आला आहे. आता संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 
संदर्भाधीन क्र. ४ येथील नस्तीवरील झालेल्या मान्यतेस अनुसरून प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पित तरतुदींतून निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांच्या तुलनात्मक 
अभ्यासाकरीता नियुक्‍त टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सच्या अभ्यास गटाच्या मानधन, प्रवास खर्च 
व कार्यालयीन खर्चापोटी आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष, 
2224 - अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण खाळी सन 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२ /कार्यासन.६ 


२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव व लेखाशिर्ष बाब सन २०२३-२४ ।सन २०२३- सदर शा.नि. 
साठी २४ अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पिय । सुधारीत | करण्यात येत 
तरतूद अंदाज । असलेली तरतूद 
1१ | १ ३ 1 ४__| ५ 
आदिवासी घटक २८, ८००.०० ६४०.०० १.३२८७६ 
कार्यक्रमांतर्गत योजनांचे । व्यावसायिक 
मूल्यमापन, सनियंत्रण व सेवा 
उपयोगिता तपासणे (२२२५ 
एफ२८१) 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.१,३२,८७६/-(अक्षरी रुपये एक लाख बत्तीस हजार आठडो Sera फक्त) 
इतका निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. सदर वितरीत निधी राज्यातील शासकीय व अनुदानित 
आश्रमशाळांच्या तुलनात्मक अभ्यासाकरीता टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोडल सायन्स यांना विहीत 
कार्यपध्दतीने अदा करण्यात यावा. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकातील 
दिलेल्या निर्देश्ांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये प्रगासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१४२१५९४७७५२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, RAJENDRA ४४/४५/५५५० 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2 
dfa8a71cad3864b9b289879d173b67fcd 
a, 


ICode=400032, st=Mah. ht 


F617DED8E7182679ED107E63 


INumbs 
511160B2054D23D8173AD985E5B569A5802C 
EASA, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 


Date: 2024.03.20 14:01:52 +05'30 


(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२ /कार्यासन.६ 


२. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

४. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग. 

५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी (ए.आ.वि.प्र.) 

८. after व लेखाधिकारी,मुंबई. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.कार्यासन-१३,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


